सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील 
बृहन्मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांचे वाटप तसेच 
अनुषंगीक बाबींसंदर्भात सुधारीत धोरणाबाबत शासनास 
शिफारस करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत........ 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५१८/प्र.क्र.४६१/२३-अ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक,मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख:- २९ मार्च, २०१९ 


वाचा:- सर्व शासन निर्णय/परिपत्रके सामान्य प्रशासन विभागाचे 

१) शासन निर्णय, क्र. शानिवा -१०९५/प्र.क्र.८०७/९५/२३-अ, दि. १० सप्टेंबर, १९९६ 

२) शासन निर्णय, क्र. शानिवा २५९९/प्र.क्र. ४२/९९/२३-अ, दि. ६ मार्च, १९९९ 
३) शासन निर्णय, क्र. शानिवा १९/२०००/ प्र.क्र.२२६/ २०००/२३-अ, दि. १२ जून, २००० 
8) शासन परिपत्रक, क्र. शानिवा २५०१/ प्र.क्र.११२/ २००१/२३-अ,दि. १ एप्रिल, २००२ 
५) शासन निर्णय, क्र. शानिवा २५०६/प्र.क्र.9५८/२००६/२३-अ, दि. १ नोव्हेंबर, २००६ 
शासन परिपत्रक, क्र. शानिवा २५०८/प्र.क्र.३४/०८/२३-अ, दि. २१ फेब्रुवारी, २००८ 
शासन निर्णय, क्र. शानिवा १००८/प्र.क्र.३०३/०८/२३-अ, दि. ३ जून, २००८ 
शासन निर्णय क्र. शानिवा १०१०/प्र.क्र.3७४/१०/२३-अ, दि. ३० ऑगस्ट, २०१० 
शासन निर्णय क्र. शानिवा १०१०/विसआ/प्र.क्र.9४७/२३-अ, दि. ११ एप्रिल, २०११ 
शासन निर्णय क्र. शानिवा १५०९/प्र.क्र.३२०/०९/२३-अ, दि. १९ एप्रिळ, २०११ 
शासन निर्णय क्र. शानिवा २५११/प्र.क्र.२३९/११/२३-अ, दि. २९ जुले, २०११ 
शासन निर्णय क्र. शानिवा १५११/प्र.क्र. १७७/११/२३-अ, दि. ५ ऑक्टोबर, २०१२ 
शासन निर्णय क्र. शानिवा १०१०/प्र.क्र.३७४/१०/२३-अ, दि. १६ जुले, २०१४ 
शासन निर्णय क्र. शानिवा १५११/प्र.क्र.१४८/११/२३-अ, दि. ३० डिसेंबर, २०१४ 
शासन निर्णय क्र. शानिवा १५१३/प्र.क्र. ३४६/१३/२३-अ, दि. ०१ जुले, २०१५ 
तसेच त्याच क्रमांकाचे दि. १० जुले, २०१५ चे शुद्धीपत्रक 
शासन निर्णय क्र. शानिवा १५१६/प्र.क्र. २७७/१६/२३-अ, दि. १९ ऑक्टोबर, २०१६ 
शासन निर्णय क्र. शानिवा २५१७/प्र.क्र. ३३/१७/२३-अ, दि. १५ एप्रिल, २०१७ 
शासन परिपत्रक क्र. शानिवा १४१७/प्र.क्र. १९४/१७/२३-अ, दि. ०६ मे, २०१७ 
शासन निर्णय क्र. शानिवा २५१७/प्र.क्र. ३३/१७/२३-अ, दि. ३० ऑगस्ट,२०१८ 


-८४) 
ee त क 0 आट पद. मक य्य Leela 


४] 
८ 
९ 
Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 


७ री. का कत | क,» द कर 


१६ 

१७ 

१८ 

१९ 
प्रस्तावना - 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील बृहन्मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांचे वाटप तसेच 
अनुषंगीक बाबींच्या अनुषंगाने विविध शासन निर्णय/परिपत्रकान्वये तरतूदी/सूचना निर्गमित करण्यात 
आलेल्या आहेत. सदर तरतूदी/सूचना एकत्रित करुन त्यात काही सुधारण करुन नविन धोरण ठरविण्याचे 
प्रस्तावित असून सदर धोरणाबाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


YS DLE २-८ a 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा १५१८/प्र.क्र.४६१/२३-अ 


शासन निर्णय: - 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील बृहन्मुंबईतील शासकीय निवासस्थानांचे वाटप तसेच 
अनुषंगीक बाबींच्या अनुषंगाने प्रस्तावित असलेल्या धोरणाबाबत शासनास शिफारस करण्यासाठी अपर मुख्य 
सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत 


आहे:- 
Ea अपर मुख्य सचिव (सेवा) अध्यक्ष 
2 अपर मुख्य सचिव (महसूल) Wary 
3 सचिव (इमारती),सार्वजनिक बांधकाम विभाग सदस्य 
8 सह सचिव (का.२३-अ) सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य सचिव 


२. सदर समितीने त्यांच्या शिफारशीसह धोरणाचे प्रारुप १५ दिवसात शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर 


करणे आवश्यक राहील. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२९१०५८१५०२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Sanjana Pradeep 


Khopde 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 


. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (सेवा),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्राळय,मुंबई 


- अपर मुख्य सचिव (महसूल),महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
५. सचिव (इमारती),सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रानय,मुंबई 
५. सह सचिव (का-२३ओ),सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 


६. निवडनस्ती/का-२३अ 


Digitally signed by Sanjana Pradeep Khopde 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=162267a166279e51cd3f1cc6e10b61ce9868a85926 
0375a1bba3e5f88931d998, cn=Sanjana Pradeep Khopde 
Date: 2019.03.29 11:02:26 +05'30' 


(श्रीम. सं. प्र. खोपडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ २ पैकी २ 


